राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या 
सेवा शर्तीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्णर०१७/प्र.क्र.१२६/कार्या-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआयसी-२००६ /१३२२/ सीआर 
०४/०७/५, दिनांक ७ सप्टेंबर, २००७ 

(२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक रामाआ२०१०/ ५३९/ प्र.क्र.१०/ 
सहा, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०११ 

(3) High Court & Supreme Court Judges (Salaries & conditions of Service, 
Amendment Act, २०१८ दिनांक २७ जानेवारी, २०१८ 

(४) केंद्रीय माहिती आयोगाचे आदेशा क्रमांक ३४/२/२०१५/सीआयसी/अँडमीन, 
दिनांक ५ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाने High Court and Supreme Court Judges (Salaries and 
Conditions of Service) Amendment Act,209¢, दिनांक २७ जानेवारी, २०१८ अन्वये 
केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन भारताच्या निवडणुक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी व शार्तीमध्ये 
सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्‍त व माहिती आयुक्त यांच्या 
सेवेच्या अटी व शार्तीमध्ये व सेवा निवृत्तीविषयक ळाभामध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाचे संदर्भ क्र.४ 
येथील दिनांक ५ जुले, २०१८ च्या आदेशान्वये सुधारणा केली आहे. सदर सुधारणा दिनांक १ 
जानेवारी, २०१६ पासून अंमलात आल्या आहेत. 


२. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १६ (५) अन्वये राज्य मुख्य माहिती 
आयुक्त यांचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती, भारताचे निवडणुक आयुक्तांप्रमाणे 
असतील अशी तरतुद आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, दिनांक ७ सप्टेंबर, २००७ अन्वये राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती 
विहित करण्यात आलेल्या आहेत. 


३. उपरोक्त बाबी विचारात घेता राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांच्या सेवेच्या अटी व 
शर्तीमध्ये व सेवा निवृत्ती विषयक लाभामध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने राज्य 
मुख्य माहिती आयुक्‍त यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक लाभांमध्ये, शासनाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक ०८/२/२०११ मध्ये सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर२०१७/प्र.क्र.१२६/कार्या-६ 


शासन निर्णय:- 


राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या सेवेच्या अटी व शुर्तीमध्ये व सेवा निवृत्ती विषयक 


लाभांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


बाब असुधारित निवृत्ती | सुधारित निवृत्ती वेतन | सुधारणा 
वेतन व भत्ते वभत्ते अंमलात 
आल्याचा 
दिनांक 
अतिरिक्‍त सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण | सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण | ०१.०१.२०१६ 
निवृत्ती वेतन वर्ष कालावधीसाठी | वर्ष कालावधीसाठी 
रु.१६,०२०/- रु.४५,०१६/- 
निवृत्ती वेतन व अतिरिक्त । रु.५,४०,०००/- रु.१५,००,००० ०१.०१.२०१६ 
निवृत्ती वेतनाची एकूण प्रतिवर्ष 
कमाल मर्यादा 
अतिरिक्त ग्रेच्युटी (सेवा शि सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण | ०१.०१.२०१६ 
उपदान) सहा महिने 
कालावधीसाठी दहा 
दिवसाचे वेतन 
ग्रच्युटी (सेवा उपदान) व वि रु.२०,००,००० ०१.०१.२०१६ 
अतिरिक्त ग्रॅच्युटीची एकूण 
कमाल मर्यादा 


२. सदर सुधारणा पुढील सुधारणा होईपर्यंत दिनांक १.१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेले 


राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांना लागू होतील. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१॥9/959॥॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११८१२१६१६४५०७ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) 
) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


Chhaya 


Kiran Wadte : 


(छा.कि.वडते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


राज्य मुख्य माहिती आयुकत, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१७/प्र.क्र.१२६/कार्या-६ 


५) सर्व राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

७) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
) 
) 


८) सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०) निवड नस्ती, कार्या-सहा. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


